जळगाव जिल्हयातील चाळीसगाव येथे 
दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय 
स्थापन करण्याबाबत व त्याकरीता आवश्‍यक 
पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०२१७/१४२/प्र.क्र.७२/कार्या-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई , ४०० ०३२ 
दि. २३ मे, २०१८. 


वाचा :- १) उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्र.बी (डब्ल्यु ऐ-१२२३-१९९२/१२४०/१५७३८/२०१७, 
दि. ३१.०५.२०१७. 
२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र.पदनि २०१८/प्र.क्र.२२/१८/आ.पु.क.दि.३.४.२०१८ 
रोजीचे पत्र.(पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील विविध ठिकाणी न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची 
किमान संख्या ५०० असावी, त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारती आणि 
न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी, या मा. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार 
आवश्यक सर्व निकष जळगाव जिल्हयातील चाळीसगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) 
न्यायालय स्थापन करण्यासाठी पूर्ण होत असल्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाच्या “ न्यायालय स्थापना 
समितीने “” जळगाव जिल्हयातील चाळीसगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय 
स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच सदर न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) 
चाळीसगाव यांच्या आस्थापनेवरुन १८ पदे वर्ग करण्यात येणार असल्याचे कळविण्यात आले होते. 
त्यानुसार सदर न्यायालय स्थापनेस व त्याकरीता आवश्यक उर्वरित ११ पदे निर्मितीस मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


जळगाव जिल्हयातील चाळीसगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर ) हे न्यायालय 
चाळीसगाव तालुका क्षेत्राकरीता स्थापन करण्यास व त्याकरीता पुढील विवरणपत्रात 
दर्शविल्यानुसार उर्वरित आवश्‍यक ११ पदे (९ नियमित व २ बाह्ययंत्रणेची पदे ) न्यायालय सुरु 
होण्याच्या दिनांकापासून निर्माण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०२१७/१४२/प्र.क्र.७२/कार्या-११ 


जळगाव जिल्हयातील चाळीसगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) 


न्यायालयासाठी आवश्‍यक पदे (अस्थायी) 


अ. । पद वेतनश्रेणी वित्त विभागाने 
क्र मान्य केलेली पदे 
iu दिवाणी न्यायाधीश | ३९५३०-९२०-४०४५०-१०८०-४९०९०-१२३० शिका 
(वरिष्ठ स्तर) ५४०१० 
२ | अधीक्षक ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४६०० १ 
लघुलेखक (S.41,) ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४४०० a | 
४ | वरिष्ठ लिपीक 4200-20200 + ग्रेड पे Woo 2 
५ | कनिष्ठ लिपीक ५२००-२०२०० -- ग्रेड पे १९०० १ 
६ | नाईक ४४००-७४४० + ग्रेड पे १६०० १ 
७ । ras ४४००-७४४० + ग्रेड पे १३०० २ 
८ | पहारेकरी शिळा १ बाहययंत्रणेद्वारे 
९ । सफाई कामगार | के | १ बाहययंत्रणेद्वारे 


गै 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१,२०१४, न्यायदान,१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालय 


(०२),जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (०२)(०१) जिल्हा व सत्र RAITT (२०१४ ०१७२) (अनिवार्य) या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. 


या अनुषंगाने निधी 


सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ क्र.८४१/व्यय- ५ 


दि.२१.८.२०१७ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५/आपुक, दि.१६.१.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 
४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेतांक २०१८०५२३१६०४४२८६१२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Amogh 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharasht =Law and Judiciary 


|Code=40003. a, 
faf00a6028414c43d0 acab3b732c4edd56e818f 


8a3b355588753, 


Shyamkant Kaloti 29 


beebf21dc54¢ 51 e6d5ffc84bb94ca6af8949727900 
7d66e97dc13547037, ‘Amogh Shi kant 
2018.05.23 16:03:29 +05'30' 


(अ.ऱ्या.कलोती) 


विधि सल्लागार नि सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०२१७/१४२/प्र.क्र.७२/कार्या-११ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 

४. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई., 

५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय , यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
८. महाप्रबंधक , उच्च न्यायालय,मुंबई ( पत्राने ), 

९. प्रबंधक( निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय(अ.शा.), मुंबई. 

१०.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगाव, 

११.दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर), चाळीसगाव,जि.जळगाव 
१२.महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता )महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव, 

१४.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय-५/आ.पु.क.,मंत्रालय, मुंबई, 
१५.विधि व न्याय विभाग, १२,१३,२३ व २४, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.निवडनस्ती. 


KKKKKKEKKEKKKKKKKKKKEKEKKRKRERKERE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


